दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, गु. नों. 
क्र.०४/२०१५ मधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्रीमती विद्या 
कासले यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एसपीपी-०२१५/प्र.क्र.२१२/पोल-१०, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-०२१५/प्र.क्र.२१२/पोळ१०, 
दि.०५/१२/२०१५. 
२) अपर पोलीस महासंचालक,दहडातवाद विरोधी पथक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांचे जा.क्र.८१८/विपोमनि/दविप/२०१८,दि.०३/०४/२०१८ चे पत्र. 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१,दि.०५/१२/२०१५ अन्वये, दहऱतवाद विरोधी 

पथक पोलीस ठाणे, गु.नो.क्र.०४/२०१५ या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन 

प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्रीमती 
विद्या GRAS यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

या शासन निर्णयामधील परिच्छेद २ मधील "तसेच,सुनावणीचे दिनांक 

तपासून, त्या-त्या वर्षाच्या सुनावण्यांच्या देयकास शासनाची मंजूरी घेऊन वर्षनिहाय फी 


अदा करावी. " ही अट वगळण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी-०२१५/प्र.क्र.२१२/पोल-१०, 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra. 
gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून,त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०१८१०२४१५४७३८९१२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


itally signed by Kishor 509 halerao 
N, 


Kishor Shyamrao ५५५५ 


5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aala1dbcf0ec79c7c214 
3850ff6e8fdcb4cOd, 


jalNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1 658426881 bc36b968Ff 
ha eraoO do0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shy‘ hal 


ite: 2018.10.24 15:54:19 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक,नागपाडा,मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

६. वित्त विभाग (a), FATA, Fay. 


७. अँड श्रीमती विद्या कासळे,२५/२६,डी.एन.मंझील,काँग्रेस हाऊस,व्ही.पी.रोड, 
मुंबई-४०० ००४. 


८. निवडनस्ती पोल-१०. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


